राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२२३(१)/पोल-१(अ) 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- 29 ऑगस्ट, २०१५. 


शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२(न)(२) च्या तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने पोळीस अधीक्षक / पोळीस उप आयुक्‍त (असंवर्ग) संवर्गातील खाळील 
पोलीस अधिकाऱ्याची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
i श्री. सुनिल लोखंडे | पोलीस उप आयुक्त, ठाणे अपर पोलीस अधिक्षक, अमरावती 
(मुख्यालय) (ग्रामीण) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यास सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करण्यासाठी, महासंचालक 
व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. तसेच, या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही 
प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये. 


३. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, तसेच त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात 
घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. सदर बदली श्री. सुनिल लोखंडे यांच्या विनंतीनुसार करण्यात आल्याने त्यांना पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता इत्यादि लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


दघ. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०८२०१७०९०३९३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Charushila os eee 
Chandrakant wetalNuber= 20436? 325tS0c6522ce39aeSde 
Tambekar Saas 
(चारूशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग. 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


«७ महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.२२३(१)/पोल-१(अ) 


» मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

« मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
«७ अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ पोलीस आयुक्त, ठाणे. 

७ पोलीस अधीक्षक, अमरावती. 

«७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / अमरावती. 

७ संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

«७ निवडनस्ती / पोल-१(ओ.. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


